सन २०१८-१९ मध्ये ई-गव्हर्नन्स 
प्रकलपाकरिता रु. १५८,१३,६४७/- 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -०५१८/प्र.क्र.१६०/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २० मार्च, २०१९ 


संदर्भ :-१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र ६९/अर्थ-३, दिनांक ०२/४/२०१८ 

२) संचालक, आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.संप्र/्लेखाशिर्ष ३४५१२७८२/ 
अनु.मा.प्र/२०१८-१९/६५/२०१८, दिनांक २३ एप्रिल, २०१८ 
कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -०५१८/प्र.क्र.१६०/१४-अ, दि.२८/०५/२०१८ 
वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र ६९/अर्थ-३, दिनांक २५/०१/२०१९. 
कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -०५१८/प्र.क्र.१६०/१४-अ, दि.२०/०२/२०१९ 
वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४२/अर्थ-३, दि.०८/०३/२०१९. 


3 
8 


व क. UNC 


प्रस्तावना :- 
कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
संगणकीयदृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. 


ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजनांतर्गत योजना असून सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षामध्ये सदर योजनेसाठी 
(३४५१ २७८२) एकूण रुपये ३०० लाख अर्थसंकल्पित केले होते. त्यानुसार ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत संदर्भ क्र. ३ 
व५च्या शासन निर्णयान्वये एकूण रुपये २४०.०० लाख वितरीत करण्यात आले आहेत. तथापि, दि.२८/०५/२०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये (संदर्भ क्र.३) मंत्रालय स्तरावर कृषि विभागासाठी संगणक / प्रिंटर व अन्य संगणकीय 
साहित्याची खरेदी करण्यासाठी वितरीत करण्यात आलेल्या रु.४० लाख निधीपैकी रु.३१,८६,३५३/- एवढीच 
रक्‍कम खर्च झालेली असल्यामुळे रु.८,१३,६४७/- रक्‍कम शिल्लक राहिलेली आहे. सन २०१८-१९ च्या सुधारित 
अंदाजात वित्त विभागाने ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता ३९० लाख निधी अर्थसंकल्पित केला असल्यामुळे विभागाकडे 
सद्य:स्थिती सुधारित अंदाजानुसार ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यासाठी प्राप्त अतिरिक्‍त रु.१५०.०० लाख व 
मंत्रालय स्तरावरील अखर्चित रक्‍कम रु. ८,१३,६४७/- असे एकूण रु.१५८,१३,६४७/- निधी वितरणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

१. कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालयीन कार्यालयांचे संगणकीयदृष्टया बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीने व कृषि 
आयुक्तालय, पुणे व अधिनस्त विविध कार्यलयांचे संगणकीयदृष्टया बळकटीकरण करण्यासाठी “राज्य 
ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम” ही राज्य योजना राबविण्यात येत असून सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी करिता 
तिसऱ्या टप्प्यात रु. १५८,१३,६४७/- लाख निधी बाबनिहाय पुढीलप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०५१८/प्र.क्र.१६०/१४-ओ 


मंत्रालय स्तर (कृषि | मंत्रालय स्तर (कृषि व पदुम विभाग खुद्द) साऊ-सेवार्थ (SAv- 
व पदुम विभाग खुद्द) | SEVARTH) प्रणालीसाठी मनुष्यबळ खर्च भागविणे. 

कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
Upwey बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई- 
गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत येणा-या खर्चाची देयके अदा 
करणेसाठी. 


२३९,२३४,८१३.०० 


ब) | कृषि आयुक्तालय ११८,७८,८३४.०० 


एकूण १५८,१३,६४७.०० 


अ) कृषि पदुम विभाग (खुद्द) मंत्रालयीन स्तर 
कृषि विभागाच्या अधिपत्याखालील ४ कृषि विद्यापीठ, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
व वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापक प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर व इतर संलग्न 
कार्यालयासाठी तयार केलेल्या साऊ-सेवार्थ प्रणालीच्या विकसन व देखभालीसाठी ॥॥818॥ यांनी नियुक्‍त 
केलेल्या मनुष्यबळाचे दि.१.४.२०१८ ते दि.३१.०३.२०१९ व दि.०१.०४.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९ या 
कालावधीचे परिश्रमिक रु.४९,३४,८१३ /- कृषि विभागाकडून देय ठरत आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.५ येथील 
शासन निर्णयान्वये रु.१० लाख निधी ॥॥8॥8॥ यांना अदा केलेला असून उर्वरित परिश्रमिक 
रु.३९,३४,८१३/- (रु. एकोणचाळीस लाख चौतीस हजार आठडो तेरा फक्त) MahalT यांना अदा करण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 
ब) कृषि आयुक्तालय स्तर 
कृषि आयुक्‍ताळय व अखत्यारितील कार्यालयांचे संगणकीयदृष्ट्या बळकटीकरण करणेसाठी 
ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत येणा-या बाबींची देयके अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता रु. १५८,१३,६४७/- (रुपये Val 
अठ्ठावन्न लाख तेरा हजार सहाशे सत्तेचाळीस फक्त) निधी वितरीत करण्यात आला असून तो पुढील 
लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१८-१९ करिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीतुन खर्ची टाकावा :- 

“मागणी क्र.डी-७ 

३४५१ सचिवालय- आर्थिक सेवा, 

पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 

(०२) योजना 

(०२) (०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी 


(कृषि) (३४५१ २७८२),१७ संगणक खर्च 
३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु.१५८,१३,६४७ /- निधीपैकी रु. ३९,३४,८१३/- निधी 


कोषागारातून मंत्रालय स्तरावर आहरण व वितरणासाठी अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व उप सचिव (आस्था), 
कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून, आणि उर्वरित रु. ११८,७८,८३४ /- निधीचे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०५१८/प्र.क्र.१६०/१४-ओ 


आयुक्त (कृषि) कार्यालयाकरिता कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी संचालक आत्मा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा-१) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
४. सदर ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना प्रशासकीय मान्यतेच्या 
दि.२८/०५/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 
५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४२/अर्थ-३, दि.०८/०३/२०१९ नुसार विहीत 
केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२०११५८२५२३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shrikant ल क anand 


a laharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87el 2fe1 9b8965025d482b 1 beeOfffaa620 
8523406108 


ट्‌ 

C h a al d fa ka nt A al d e serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac3 
¢192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2019.03.20 15:53:59 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

) मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 

) सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) संचालक (फलोत्पादन) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) संचालक (आत्मा) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) महालेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

१३) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१४) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई 

१५) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला, मुंबई 
१६) निवडनस्ती (१४-अ कार्यासन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


